महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
च्या कलम-३ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा 
अधिसूचित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.: इडीडी -२०२३/प्र.क्र.५४ /दि.क.-१ 
३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा:- १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- 
२०१७/प्र.क.१४४/ समन्वय, दि. ७ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. शाकानि-२०२२/प्र.क्र. ६७/ १८ 
(र.व.का.), दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२., 


शुद्धीपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक येथील झासन निर्णयाव्दारे १महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियम, २०१५ च्या कलम-३ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 

तथापि, उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील अधिसूचनेव्दारे सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागातून दिव्यांग कल्याण या नवीन विभागाची निर्मीती करण्यात आलेली असल्याने 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १ येथे नमूद तक्त्यातील 
अनुदानित अपंगांच्या शाळा कार्यशाळांतील रिक्‍त पदे भरण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांना ना-हरकत 
प्रमाणपत्र देणेबाबत सेवा पुरविणारा अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी यामध्ये खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार बदल करण्यात येत आहे. 


सेवेचे नाव सेवा पुरविणारा | कालावधी प्रथम अपिलीय व्दितीय 
अधिकारी अधिकारी अपिलीय 
(पदनाम) अधिकारी 
अनुदानित दिव्यांगांच्या | उप सचिव, अर्ज सचिव, दिव्यांग मा.मंत्री, 
शाळा PAM IA दिव्यांग ।केल्यानंतर | कल्याण विभाग, दिव्यांग 
रिक्‍त पदे भरण्याकरिता | कल्याण | तीनमहिने । मंत्रालय, मुंबई कल्याण 
स्वयंसेवी संस्थांना विभाग, विभाग, 
ना-हरकत प्रमाणपत्र | मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, 
देणेबाबत. मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः इडीडी -२०२३/प्र.क्र.५४ /दि.क.-१ 


२. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१८१२१०१४१२३५ असा 


आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


vo 


४0 ७३ 6 MEK Ww 


१२ 
>] 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VISHNUDAS डा 


4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5189556b7a95d5 


PU N DLI KRAO 896bbb81496f403bb58ac3e, postalCode=400032 
st=Mi 


INumber=9AB69D6945F8950A9525831 F8AE9726BE2 
95D17576E78D19FA8F6CB952BB04A0, -VISHNUDAS, 
G H O D KE PUNDLIKRAO GHODKE 
Date: 2023.08.18 12:14:59 +05'30° 


(वि.पुं.घोडके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव., 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य., 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२., 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 


. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 
शश. 


प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील ARI, मुंबई., 
प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 
मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 


१४. राज्य मुख्य सेवा हक्क AYR, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई., 

१६. सर्व विभागीय आयुक्त., 

२४.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, . 

२६. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख /कार्यालय प्रमुख., 
२७.उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 

२८.निवड नस्ती )दि-.क.१.( 


पृष्ठ २ पैकी २ 


